जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर अंतर्गत ग्रामीण 
रुग्णालय करकंब, मंद्रुप, मोहोळ, कुर्डवाडी 
व वडाळा येथील सुरक्षा सेवेच्या प्रलंबित 
देयकांना मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३५२/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ७ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा:-१) सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष ३ /टे. ९/जिरुसो/उग्रारु/सुसे/प्रदे/१३५८-६०, दिनांक ११ 


नोव्हेंबर, २०१९ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक : प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३५२/आरोग्य-३अ 
दिनांक ८ सप्टेंबर,२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त क्रमांक २ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ येथील “मागणी क्रमांक 
आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य , १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ४६२४)” ऐवजी 
"“मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य , ०६-सार्वजनिक आरोग्य, 
००१-संचालन व प्रशासन , (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा 
वाढविणे, १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ०४१३)” असे वाचण्यात यावे. 


ष्‌. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥8॥8॥/959॥॥9.00०७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१७५८५१०८१७ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३५२/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


1 Digitally signed by 
Sa njeev Sanjeev 


H a ris hcha nd | Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.10.07 


a Dhuri ae +05'30' 
(सं.ह. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे 

वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय करकंब, मंद्रुप, मोहोळ, कुर्डवाडी व वडाळा 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाख), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


